लोकलेखा समितीच्या सन २०१७-१८ च्या 
एकसष्ठाव्या अहवालातील शिफारसीनुसार 
आल्लापल्ली वन विभागातील शासकीय 
आरागिरणी एफ.डी.सी.एम. लि. कडे 
हस्तांतरीत करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- टिआरएस-०६/२०२१/प्र.क्र.१८९/फ-६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १९ जुले, २०२१ 


वाचा :- प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष- 
१६/ए-१/लोलेस/भाग-३/प्र.क्र.१०(२०२१-२२)/२४३, दि.१८.६.२०२१. 


प्रस्तावना :- 
गडचिरोली जिल्हयातील मौजे आलापल्ली येथील सर्व्हे क्र.८३ मध्ये सन १९२६ साली शासकीय 


क्रकचाळलय स्थापन करण्यात आले आहे. या शासकीय क्रकचालयात सन १९७८ पूर्वी १० आरायंत्रे कार्यरत 


होती. तथापि, उक्त १० आरायंत्रांपैकी सद्यस्थितीत ३ आरायंत्रे कार्यरत आहेत. याविषयी ळोकळेखा 


समितीच्या सन २०१७-१८ च्या एकसष्ठाव्या अहवालात आरागिरणी नियोजन निदान ना-नफा-ना-तोटा या 


तत्वावर सुरु ठेवणे किंवा तेथील कर्मचाऱ्यांना अन्य ठिकाणी काम देणे; कार्यान्वीत आरायंत्रांकरिता 


आवश्यक कर्मचारी ठेवून बाकीची यंत्रे व कर्मचारी इतरत्र प्रस्थापित करणे जेणेकरुन यंत्रे व मनुष्यबळाचा 


योग्य व व्यावहारीक वापर होऊन शासनाचे कमी नुकसान होईल; प्रचालन किंमत आणि महसूल वसूली 


यांच्यातील फरक कमी कराण्यासाठी आरायंत्राद्वाेरे कापणी किंमतीत सुधारणा करणे तसेच सदर 


आरागिरणी सहकारी संस्थाना चालविण्यासाठी देणेबाबत शासनाने विचार करावा, अशा शिफारसी केलेल्या 


आहेत. 


वन विकास महामंडळातर्फे सागवान व इतर मिश्र प्रजातीच्या गोल इमारती लाकडास योग्य 


आकारात घडविल्यास जनतेस चांगल्या प्रतीचे घरबांधणी साहित्य उपलब्ध करुन देता येईल व या 


माध्यमातून महसूलात देखील वाढ होईल. याकरिता वन विकास महामंडळास आरागिरणीची आवश्‍यकता 


आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएस-०६/२०२१/प्र.क्र.१८९/फ-६ 


लोकलेखा समितीच्या शिफारशी विचारात घेऊन व प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), नागपूर 


यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार आलापल्ली वन विभागातील शासकीय क्रकचालय (एकूण १० आरायंत्रे, इमारती 


व परिसरासह) वन विकास महामंडळास हस्तांतरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आलापल्ली वनविभागातील सर्वे क्रमांक ८६, पैकी ३.१०० हेक्‍टर आरागिरणी परिसर क्षेत्र, एकूण Yo 


आरायंत्रे व त्या परिसरातील १० इमारती वन विकास महामंडळास खालील अटी व शार्तीच्या अधीन राहून 


कायमस्वरुपी हस्तांतरीत करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) आरागिरणी ज्या स्थितीत आहे त्या स्थितीत हस्तांतरीत करावी. 


२) आरागिरणी वन विकास महामंडळास हस्तांतरण झाल्यानंतरही संपूर्ण मालमत्तेची माळकी वन विभागाची 


राहील. तथापि, यापुढे महामंडळाने गुंतवणूक केलेल्या चल संपत्तीवर महामंडळाचे स्वामित्व राहील. 


३) आरागिरणीचे वन विकास महामंडळास हस्तांतरण झाल्यानंतर आरागिरणी चालविण्याकरिता लागणाऱ्या 


सर्व परवानग्या व इतर सर्व कायदेशीर बाबींचे कटाक्षाने पालन करण्याची जबाबदारी वन विकास 


महामंडळाची राहील. 


४) आरागिरणीत कार्यरत वन विभागाचे कर्मचाऱ्यांना आवश्‍यकतेनुसार वन विकास महामंडळाकडे 


प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यात यावे, उर्वरित कर्मचाऱ्यांना वन विभागात इतरत्र समायोजीत करण्यात यावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०७१९१६५६३८३८१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GAJENDRA PRAKASH NARWANE 
GAJ E N D RA DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=08895 1d0088e627aa56c9ab088add1677b8ac27d637 
Pp RA KAS H N A RWA N E c5cdf80b730f756dce9e8, cn=GAJENDRA PRAKASH NARWAN| 
Date: 2021.07.19 17:03:18 +05'30' 
(गजेंद्र नरवणे) 


प्रति, 
१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
२) व्यवस्थापकीय संचालक, वन विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएस-०६/२०२१/प्र.क्र.१८९/फ-६ 


) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन व व्यवस्थापन), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संरक्षण), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

६) वनसंरक्षक (प्रा), गडचिरोली वन वृत्त, गडचिरोली 
) 
) 
) 


उपवनसंरक्षक (प्रा) आलापल्ली वन विभाग, आलापल्ली 
उपवनसंरक्षक (वाहतुक व विपणन), THRE 
कार्यासन फ-६, महसूल व वन विभाग (निवडनस्ती), मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


